उजनी प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील 
मौजे मेंढापूर ता. पंढरपूर, वांगी नं. १, वांगी 
नं. ४, रिटेवाडी व कंदर ता. करमाळा या 
पुनर्वसित गावठाणांमधीळ नागरी सुविधा 
कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२१/६७/प्र.क्र. ३२/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र. ५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ 
) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दि. १७/४/२०१५ 
४) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०१६/३७३/प्र.क्र.५१/र-८, दि. २०/०८/२०१६ 
५) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१८/९२/प्र.क्र.२८/र-८, दि. ०७/०३/२०१८ 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ल 


६) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१९/१/प्र.क्र.०१/र-८, दि. १९/०१/२०१९ 

७) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१९/३२१/प्र.क्र.9७१/र-८, दि. ०९/०८/२०१९ 

८) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/७०/प्र.क्र.३३/र-८, दि. २५/०३/२०२१ 

९) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०२०/१४२/प्र.क्र.५१/र-८, दि. १८/१२/२०२० 

qo) झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 

११) अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचे पत्र क्र. भीकामं-२/लेशा/६६३७/२०२१, 
दि. २८/१२/२०२१ 


प्रस्तावना- 


उजनी प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पुढील तक्ता क्र. १ मध्ये नमूद पुनर्वसित 
गावठाणांमधील नागरी सुविधेच्या कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ ते ७ येथील शासन निर्णयांन्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


तक्ता क्र. १ 
(रक्‍कम रूपयात) 
पुनर्वसित गाव नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय मान्यता | शासन निर्णय 
दिलेली रक्‍कम दिनांक 
AGN, ता. पंढरपूर । दहनभूमी शेड व विधन विहीर १२,७६,२००/- | २०.८.२०१६ 


वांगी नं ,१.ता. करमाळा | सिमेंट काँक्रीट गटार बांधणे भाग-४ १७,६१,६८३/- | ७.३.२०१८ 
वांगी 4 ,४.ता. करमाळा | सिमेंट काँक्रीट गटार बांधणे भाग-२ २१,५९,९४९/- | ७.३.२०१८ 
रिटेवाडी, ता. करमाळा | पोहोच रस्त्याचे डांबरीकरण करणे | १,६८,६५,१००/-। ९.८.२०१९ 
५ | कंदर, ता. करमाळा अंतर्गत खडीकरणाचे रस्ते १९,२०,९४७/- | १९.१.२०१९ 


०८.८० -७3) of 4 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२१/६७/प्र.क्र. ३२/र-८ 


उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र. १ व ४ येथे नमूद कामांना अनुक्रमे संदर्भाधीन क्र. ८ व संदर्भाधीन 
क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उपरोक्त तक्त्यातील पूर्ण 
झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ११ 
येथील पत्रान्वये अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी निधी मागणी प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. 


२. त्यानुसार उपरोक्त तक्त्यातील पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांकरिता 
निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

उजनी प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पुढील तक्ता क्र. 2 मध्ये नमूद पुनर्वसित 
गावठाणांतील पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांसाठी एकूण रूपये ७३,३२,६८३/- 
(रुपये त्र्याहत्तर लक्ष बत्तीस हजार PEAT SALAH फक्त) एवढा निधी सन २०२१-२२ या चालु वित्तीय 
वर्षात वितरित करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, उजनी 
प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पुढील तक्ता क्र. २ मध्ये नमूद पुनर्वसित गावठाणांतील पूर्ण 
झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांसाठी योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात 
BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रूपये ७३,३२,६८३/- एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी-१०, 
मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, 009, संचाळन व प्रशासन, (00) (00)(03) 
इतर प्रकल्प (कार्यक्रम, ५३, मोठी बांधकामे (४७०१ एच-७२७)” या लेखाशीर्षाखाली विभागीय 
आयुक्त, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


THA क्र. २ 
(रक्‍कम रूपयात) 

अ. | पुनर्वसित गाव नागरी सुविधा प्रशासकीय मान्यता | यापूर्वी वितरित | वितरित करावयाची 

क्र. कामांचा तपशील दिलेली रक्‍कम एकूण निधी रक्‍कम 

१ | मेंढापूर, दहनभूमी शेड व विधन १२,७६,२००/- | ५०,०००/- ५,७५,०००/- 
ता. पंढरपूर । विहीर 

२ | वांगी नं ,१. सिर्मेट काक्रोट गटार १७,६१,६८३/- निरंक १७,६१,६८३/- 
ता. करमाळा =| बांधणे भाग-४ 

३ ।वांगीनं ,४. सिमेंट काँक्रीट गटार २१,५९,९४९/- निरंक १९,३६,०००/- 
ता. करमाळा । बांधणे भाग-२ 

४ | रिटेवाडी, पोहोच रस्त्याचे | १,६८,६५,१००/- | १,१५,७९,०००/- १३,५४,०००/- 
ता. करमाळा । डांबरीकरण करणे 

५ | कंदर, अंतर्गत खडीकरणाचे १९,२०,९४७/- निरंक १७,०६,०००/- 
ता. करमाळा रस्ते 

एकूण- ७३,३२,६८३/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२१/६७/प्र.क्र. ३२/र-८ 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करावी. 


9) 


विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून संबंधित अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 

अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी नागरी सुविधा व तदनुषंगिक 
कामांसाठी वितरीत सदरचा निधी विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांचेकडून प्राप्त होताच संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांचेकडे विनाविलंब वितरित करावा. 

नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला 
जात असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 
महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 

कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र. ८, सोलापूर यांनी या आदेशान्वये मंजूर 
केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, 
तद्नुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाल शासन, विभागीय आयुक्त, पुणे तसेच जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
यांना सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 
खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 
परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी . 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (00)(03) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत 
कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा 
करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व 
कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२१/६७/प्र.क्र. ३२/र-८ 


बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी 
होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल 
यांना सादर करावेत. तदृनुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन 
लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

qo) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip 
सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 

११) संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेझान्वये वितरीत 
निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र Utilisation Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित 
जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावे. 

१२) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२१-२०२२ मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२२१६०७०१७९१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) पुणे विभाग, पुणे 
उप आयुक्त (पुनर्वसन), पुणे 
जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, सोलापूर 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 
५. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 
कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र. ८, सोलापूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 
१०. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१२. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - 32 
१४. महसूल व वन विभाग , पी.ए.सी.कार्यासन, FASS, Aas ३२. 
१५. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


